कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक 
छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) साठी 
“अंतर्गत तक्रार समिती” पुनर्गठीत 
करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सववि-५०.२३/प्र.क्र.२३८/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले,२०२३. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून 
संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ व नियम दि.०९.१२.२०१३ 
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक: मकचौ २०१३/प्र.क्र.६६३/मकक, 
दि.१९.०६.२०१४,दि.११.०९.२०१४व दि.१९.०६.२०२३. 
३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक सपवि ५०.०८/प्र.क्र.४४८/आस्था-१, 
दि.२८ जुले,२०१६. 
प्रस्तावना :- 
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) 
अधिनियम,२०१३ व नियम दि.०९.१२.२०१३ मधील तरतुदींनुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक २८.०७.२०१६ अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक 
छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) करीता सुधारीत अंतर्गत 
तक्रार समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे तसेच समितीतील 
सर्व सदस्य सेवानिवृत्त/बदली झाल्यामुळे सदर समिती पुनर्गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक 
छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ व नियम दि.०९.१२.२०१३ व संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयातील तरतूदींस अनुसरुन कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या 
तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) करीता अंतर्गत तक्रार समितीचे 
शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी पुढीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव समितीवरील पद 
प. . | श्रीम. श्रध्दा देवेन कोचरेकर, उप सचिव अध्यक्षा 
२. | श्रीम. माधवी संदीप शिंदे, अवर सचिव सदस्या 
३. | श्रीम. सरोज संजय पावसकर, कक्ष अधिकारी सदस्या 
8 | . | Raq अज्ञासकीय सदस्या 
५. | अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी आस्था-१ सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि-५०.२३/प्र.क्र.२३८/आस्था-१ 


२. सदरहू समितीची कार्यकक्षा व कर्तव्ये अंतर्गत तक्रार समितीची कार्यकक्षा व इतर कामे 
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, 
२०१३ व नियम दि.०९.१२.२०१३ मधील तरतुदींनुसार राहतील. 

३. सदरहू समितीच्या आवश्यकतेनुसार बैठका आयोजित करण्यात येतील. 

४. सदर गठीत केलेल्या समितीच्या सदस्यांच्या नावाचा फलक विभागाच्या दर्शनीय ठिकाणी 
लावण्याची कार्यवाही कार्यासन आस्था-२ ने तात्काळ करावी. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२६१५२९२७१३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 
SANTOSH ee cc 


2.5.4.20=c0546acca372ce2d8edbe5dc7949386daf8955a34dfd 
P U N A M C H A N D a38bf6f34ce12b899ea7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=08CF3286085F1309FD153E0C9A31F18D1C3CE 

4865E7DF75B4F8AA7B75A9A81EA, cn=SANTOSH 


KHORGADE Date 20380728 1931333 40890 
(संतोष पु.खोरगडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अपर निबंधक-नि-सहसचिव सहकारी संस्था, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. श्रीमती श्रध्दा देवेने कोचरेकर, उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. श्रीम. माधवी संदीप शिंदे, अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्रीम. सरोज संजय पावसकर, कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
७. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, उमरेड रोड, महाराष्ट्र राज्य , नागपूर,४४०००९. 
१३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ, लोटस हाऊस,३३ ए, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, 
मुंबई-२०. 
१४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ, IIMA चेंबर्स, ४७, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, 
मुंबई-२०. 
१५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, एम.एस.एच.सी.कॉम्प्लेक्स उमरेड रोड, महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर. 
१६. संचालक (पणन) पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१७. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ,५८३-बी, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे-३७. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि-५०.२३/प्र.क्र.२३८/आस्था-१ 


१८. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर द्वारा महाराष्ट्र राज्य हातमाग 
महामंडळ, एम.एस.एच.सी.कॉम्प्लेक्स उमरेड रोड, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर-४४०००९. 

१९. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, कानमूर हाऊस, नरसी नाथा स्ट्रीट, मुंबई -९ 

२०. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ,खेतान भवन, मुंबई -२०. 

२१. निवड नस्ती (आस्था-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


